ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूलची 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २६ आक्टोंबर, 2023. 


वाचा :- 

१) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/श्ुषुश्रा /कक्ष-९/टे-२/अपदे/ 
जीएनएम नर्सिंग स्कूल जि.रु.सिंधुदुर्ग /४२७५-७७, दिनांक २९.०८.२०२३. 

२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/श्रुषुश्रा /कक्ष-९/टे-२/अपदे/ 
जीएनएम नर्सिंग स्कूल जि.रु.रायगड/९९८०-८२, दिनांक १०.१०.२०२३. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अपदे-२०२२/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-४, दिनांक 
१८.०५.२०२३. 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ व 
दिनांक ०६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूलच्या अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने सदर अस्थायी पदांना दिनांक दि०१.०९.२०२३. ते 
दि२९.०२.२०२४. पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूलच्या अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळयाने उपरोक्‍त अ.क्र. १ व २ येथील 
पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ए.एन.एम. 
/जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूलच्या अस्थायी पदांना दि०१.०९.२०२३. ते दि२९.०२.२०२४. पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२३-२०२४ 
या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


| मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


२ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२११-कुटुंब कल्याण, ००३ प्रशिक्षण, (०१)-कुटूंब कल्याण 
प्रशिक्षण-१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना,(०१) (०२)-सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका,दाई व आरोग्य 
प्रचारक या निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२२११ ०१११)” 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-४ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक दि ३१.०८.२०२३.व 
दि ०६.०९.२०२३.च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, यासोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील तक्‍्यात प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थायी पदे 
(तपशीलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


2 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.inu} संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००४१११४५१७८१७ आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4b 
ef92b6886b147679a5af5a494e26868 
9Yab8d696dd, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA3 


ATRAM 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 


८. जिल्हा हल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, परभणी, जालना,कोल्हापूर व रायगड 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, जालना,कोल्हापूर व रायगड 


ud संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, यांचेमार्फत) 
. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. 


मंत्रालय,मुंबई. 


१३.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-४ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-४, 
दिनांक:- ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 

क्र मंजूर पदे | पदे 

हि जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल, रायगड २६ i प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
अलिबाग जिल्हा रुग्णालय, उप-प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
रायगड पाठ्यनिर्देशक, वर्ग-३ (१४ पदे) 

२ | जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल, जालना २६ ०० | लघुटंकलेखक, वर्ग-३ (१ पद) 


लिपिक, वर्ग-३ (१ पद) 

ग्रंथपाल, वर्ग-३ (१ पद) 
प्रयोगशाळा सहाय्यक,गट-क(१पद) 
गृहपाल/वार्डन,गट-क(३पदे) 
शिपाई,गट-ड(३पदे) 


३ | जी.एन.एम. नसिंग स्कूल, परभणी २६ ष्‌ 


| जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल, सिंधुदुर्ग २४ ; प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
उप-प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
पाठ्यनिर्देशक, वर्ग-३ (१२ पदे) 
लघुटंकलेखक, वर्ग-३ (१ पद) 
लिपिक, वर्ग-३ (१ पद) 
ग्रंथपाल, वर्ग-३ (१ पद) 
प्रयोगशाळा सहाय्यक,गट-क(१पद) 
गृहपाल/वार्डन,गट-क(३पदे) 
शिपाई,गट-ड(३पदे) 


५ ।आर.जी.ए.एन.एम. नर्सिंग कालेज, २६ | प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
सामान्य रुग्णालय,मालेगाव,नसिंग उप-प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
स्कूल मालेगाव,जि.नाशिक पाठ्यनिर्देशक, वर्ग-३ (१३ पदे) 


लघुटंकलेखक, वर्ग-३ (१ पद) 
लिपिक, वर्ग-३ (१ पद) 

ग्रंथपाल, वर्ग-३ (१ पद) 
प्रयोगशाळा सहाय्यक,गट-क(१पद) 
गृहपाल/वार्डन,गट-क(३पदे) 
शिपाई,गट-ड(३पदे) 


एकूण| १२८ डो. एकूण १२७ पदे 


KKKKKKKKKK 


